निधी वितरण आदेशा क्र.२ सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात Henge शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.३०/शिक्षण-२ 
मोती महल,२ रा मजला १९५,जे.टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. 
दिनांक - ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. BAF २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) इतर मागास बहुजन कल्याणविभागाचा शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.३०/ शिक्षण-२, 
दि.१२.०५.२०२३ 
प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाचे दि. १२ एप्रिल, २०२३ च्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीबाबत प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर ) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या vo टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) निधी वितरीत केला जाणार आहे. प्रत्यक्षात बीम्स प्रणालीवर ६४% 
मर्यादेत निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी १०% निधी दि. १२.०५.२०२३ अन्वये वितरीत केला आहे. उर्वरित ५४% 
निधी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ 

या आर्थिक वर्षात मेंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेकरिता वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून 
दिलेल्या निधीतून रू. ३५,९५,७७,००० /- (अक्षरी रक्‍कम रूपये पस्तीस कोटी पंच्याण्णव लाख सत्याहत्तर 
हजार wad) इतका निधी खालील नमूद लेखाशिर्षातर्गत संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.हजारातो 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | बिम्स प्रणालीवर | दि. १२.०५.२०२३ वितरीत 
तरतूद उपलब्ध निधी अन्वये वितरीत | करावयाचा 
१०% केलेला निधी 
निधी (4-&=0) 
| a | Q 3 8 4 & 9 
| विजाभज आणि विमाप्र श्रेणीतील माध्यमिक 
शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी (केवळ मुंबई a 
Premera 2224 ८८९३ 
विभागासाठी) १,५० ९६ १५ ८१ 
2 सैनिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज 
व विमाप्र विद्यार्थ्या साठी निर्वाह भत्ता योजना | २२२५ ९२८ ३,००,०० १,९२,०० ३०,०० १,६२,०० 
३ इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकत असणा-या 
०00... १६,००,०० १०,२४,०० १,६०,०० ८,६४,०० 
विजाभज व विमाप्र) 
8 Soa 4 Hao वी मध्ये शिकत असणाऱ्या 
विद्यार्थीनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती पवा १६,००,०० १०,२४,०० १,६०,०० ८५,६४,०० 
इमाव) 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.३०/शिक्षण-२ 


4 इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकत असणा-या 
विद्यार्थीनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती | 2224 F २७२ १६,००,०० १०,२४५,०० ११६९५९ ८,६४,०० 
इमाव) 
& माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विजाभज 
व विमाप्र विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण 2224 ४०११ १३,१४,०० ie 2. eae 
शिष्यवृत्ती 280,8§ 280,8§ 
एकूण ६४,१५,५० ४१,०५,९२ ५,१०,१५ ३५,९५,७७ 


२. सदरहू योजनांकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी 
राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च / लाभार्थी 
संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
३. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिका-यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळेवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळेवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय/परिपत्रकामधील अटींची पूर्तता झाली असल्याची खातरजमा करून निधी वितरीत करण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. 92.08.2023 च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
a सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१७१६४०८२३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANGITA DINESH SHELKE 
IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 


DN: 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9ace0ca0b129ab4da8f9e91 1057d75e7fbfé6f6bd0b 


DINESH SHELKE 10000 कवळ 
(संगिता शोळके ) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. अप्पर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग. 

७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. निवडनस्ती ( शिक्षण -२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


